राज्य आरोग्य हमी सोसायटीवर गठीत केलेल्या 
नियामक परिषदेची पुनर्रचना करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२३/प्र.क्र.९९/आरोग्य-६ 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत 
qo मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०१६/प्र.क्र.३३१/आरोग्य-६, दिनांक १२.०८.२०१६ 
२) शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, दिनांक २१.०९.२०१८ 
३) शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.७४/आरोग्य-६, दिनांक २६.०२.२०१९ 


प्रस्तावना - 

सुधारीत महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिनांक १ 
एप्रिल, २०२० पासून राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र. ०२ च्या शासन निर्णयानुसार मा. 
मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या नियामक परिषदेची पुनर्रचना करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सुधारीत महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीच्या धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याकरिता राज्य आरोग्य हमी सोसायटीवर मा. 
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाळी व मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांच्या 
उपाध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे नियामक परिषद गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्यांची नावे समितीतील पद 
।१___ मा. मुख्यमंत्री, अध्यक्ष 
२ मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण उपाध्यक्ष 
३ मा. मंत्री, वित्त व नियोजन सदस्य 
४ मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये सदस्य 
षु मा. मंत्री, विधी व न्याय सदस्य 
६ मा. मंत्री, कामगार सदस्य 
मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण सदस्य 
मा. मंत्री, महिला व बाल विकास सदस्य 
९ मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य सदस्य 
(१० | ० मा. मंत्री, आदिवासी विकास सदस्य 
(११. = १ | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
१२ | प्रधान सचिव/सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२२/प्र.क्र.९९/आरोग्य-६, दिनांक २३ मार्च, २०२३ 


१३ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग सदस्य 

१४ । अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नियोजन विभाग सदस्य 

१५ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वैद्यकोय शिक्षण व औषधी | सदस्य 
द्रव्ये विभाग 

१६ | प्रधान सचिव/सचिव, विधी व न्याय विभाग सदस्य 

१७ | प्रधान सचिव/सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सदस्य 

१८ | प्रभारी सचिव (कामगार), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग सदस्य 

१९ | प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल विकास विभाग सदस्य 

२० । प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सदस्य 

२१ «| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 

२२ । महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

२३ । आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य | सदस्य 
अभियान 

२४  । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी सदस्य सचिव 

२५ | संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई सदस्य 

२६ । संचालक, वैद्यकोय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई सदस्य 

२७ | अध्यक्ष व व्यवस्थापकोय संचालक, सहयोगी विमा कंपनी निमंत्रित सदस्य 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११८२७५२१९१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVDAS 
MAHADEO 
DHULE : 
(शि.म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२२/प्र.क्र.९९/आरोग्य-६, दिनांक २३ मार्च, 2023 


७. मा. मंत्री (विधी व न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा. मंत्री (अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२. मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३.मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
१५.सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई- २१. 

१६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२१. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३.प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

२५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी,वरळी, मुंबई. 

२८. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

२९. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

३०. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

३१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद (सर्व) 

३२.संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३३. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

३४. संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

३६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सवी 

३७. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी 

३८. जिल्हा माहिती अधिकारी (सर्व) 

३९. निवड नस्ती (आरोग्य-६). 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


